RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ९ ६ ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट ६ , २०२१ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २२० 
प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासनाने 


नगरविकास विभाग 


मंत्रालय , मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , 

क्रमांक लामनपा -२०१६ / प्र.क्र .११३ / नवि - २४.- लातूर शहर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) 
नियम , २०१ ९ हे शासन अधिसूचना क्र . लामनपा -२०१६ / प्र.क्र .११३ / नवि -२४ , दिनांक २ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये अधिसूचित 
करण्यात आले आहेत . या सेवा प्रवेश नियमातील परिशिष्ट -२ मध्ये अ.क्र . ७ व अ.क्र . ४२ मध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाचे कलम ४५७ ( ३ ) अंतर्गत सुधारणा करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम करण्यात येत आहेत : 

नियम 
१. संक्षिप्त नाव , प्रारंभ व व्याप्ती : 
( १ ) या नियमांना “ लातूर शहर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) ( सुधारणा ) नियम , २०२१ ” 

असे संबोधण्यात येईल . 
( २ ) हे नियम अंतिमरित्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील . 
( ३ ) या नियमांन्वये , लातूर शहर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०१ ९ च्या 

परिशिष्ट ( २ ) मधील तक्त्यातील अ.क्र . ७ येथील “ लिपिक - टंकलेखक " व अ.क्र . ४२ येथील “ स्वच्छता 
निरीक्षक ” या पदाच्या नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी आणि नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे : 


चार - ब - २२०-१ 


